RNI No.MAHBILL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक १६ ] 


बुधवार, सप्टेंबर १६ , २०२० / भाद्र २५ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी, पालघर 


अधिसूचना 
क्रमांक सामान्य / प्रशासन /कक्ष-१/ टे-१/जि.प.पं.स.सार्व.नि / गटस्था.कावि -१४८ / २०२०. – महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , 
१ ९ ८७ चे कलम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी, पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
श्री . पाटील जगदीश काळु , गटनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्ष यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजीचे पत्रानुसार त्यांनी खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्रमांक ( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समिती गणातील स्तंभ क्रमांक ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केला असून सदर गटात 
स्तंभ क्रमांक ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समिती सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात करण्यात आली आहे. 


अ.क्र . 


सदस्याचे नाव 


पंचायत समिती 


गट नेत्याचे नाव 


पंचायत 
समितीचे 


गणाचा क्रमांक व नाव 
क्रमांक 


गणाचे नाव 


गटाचे नाव 


नाव 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ 


६१ 


गारगाव 


२ 


वाडा 


६२ 


पथवा पूनम दिनेश 
माळी रघुनाथ शांताराम 
फराड सुचिता शनिदास 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी श्री . पाटील जगदीश काळु 


३ 


डाहे 
मांडा 
आबिटघर 


६६ 


७० 


पाटील जगदिश काळु 


पालघर , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० . 


डॉ. कैलास शिंदे, 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) ३४-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


